सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३ रे , राजपत्र क्र . २४ ] गुरुवार ते बुधवार , जून १५-२१ , २०१७ : ज्येष्ठ २५ - ३१ , शके १९३९ [ पृष्ठे -७, किंमत : 0.00 रुपये 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , पृष्ठे । 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ, चार- अ , चार-ब व - 
चार- क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 

१०२१ 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

१०२४ 


भाग एक - अ (भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित २९ 
असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत ते 
समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपरिषदा , जिल्हा ३१ 
नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
अधिनियम , या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व 
अधिसूचना . 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


श्रीमती वाय. आर . मुक्कनवार , हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती ६वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू 
ठेवण्यात येईल . 


पहा.- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१ / २०१६, दिनांक २१/०७/ २०१६ ... 
२) श्रीमती वाय. आर . मुक्कनवार , ६वे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 

स्तर , लातूर यांची दिनांक २३ / ०५/ २०१७ ते २५/ ०५ / २०१७ रोजीची 
( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 


श्रीमती वाय . आर . मुक्कनवार , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा व त्यांचेकडे सोपविण्यात आलेला दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर , 
उदगीर / अहमदपूर , सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , उदगीर/ लातूर , 
२रे / ३रे / ५वे / ७वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर , अतिरिक्त 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
लातूर यांच्या न्यायालयांचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस . जे . गायकवाड , 
४थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
लातूर यांचेकडे राहील . 


लातूर , २३ मे २०१७. 


क्रमांक काव्यवि (प्रशा)/ १८०० / २०१७.- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर 
हे श्रीमती वाय. आर. मुक्कनवार, ६वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर 
व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , लातूर यांची दिनांक २३ /०५/ २०१७ 
ते २५ / ०५/ २०१७ पर्यंतची (०३) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करीत आहेत . 
__ श्रीमती वाय . आर . मुक्कनवार , हया रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना 
त्यांचे पूर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


व्ही . आर . कचरे , 
प्र. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


औ . भाग १ - २४ 


१०२१ 


१०२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून १५-२१ , २०१७ : ज्येष्ठ २५-३१ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


जाहीर प्रगटन 


जिल्हा उपनिबंधक सहकरी संस्था यांजकडून 


वाचा .- १ ) महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) 
अधिनियम - १९६३ , चे कलम -१४ ( ४) अ . 


२) महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) 
नियम - १९६७, चे नियम -८३. 
३ ) निवडणूक निर्णय अधिकारी, कृषि उत्पन्न बाजार समिती, परळी - वै, 
जि . बीड तथा उपनिबंधक , सहकारी संस्था बीड, जि . बीड यांचे 
दिनांक १६/ ०५/ २०१७ रोजीचे निवडणुक निकाल पत्र . 


जा . क्र . जिउनि / पणन/ कृउबास - परळी/निवडणूक / जा . प्र / १७/ २०९४ . 
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री ( विकास व विनियमन) अधिनियम 
१९६३ चे कलम - १४ ( ४ ) अ व महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री 
(विकास व विनियमन ) नियम - १९६७ चे नियम- ८३ अन्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , एस . पी. बडे, जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , बीड , कृषि उत्पन्न बाजार समिती, परळी- वै ता . परळी 
वै , जि . बीड च्या सन २०१७ - १८ ते २०२२ - २३ या पंचवार्षिक 
कालावधि करिता मतदारसंघ निहाय निवडून आलेल्या सदस्यांची 
नांवे खालीलप्रमाणे प्रसिध्द करीत आहे . 


नमूना ११ ( क ) (नियम ८३ ) 


अ. निवडून आलेल्या उमेदवारांचे नांव 


निवडून आलेल्या सदस्यांचा संपुर्ण पत्ता | 


ज्या मतदान संघात निवडून आले आहेत तो मतदारसंघ 


१ | फड गोंविद विनायक 


मु . पो .धर्मापुरी ता . परळी- वै 


सोसायटी मतदार संघ ( सर्वसाधारण ) 


मुंडे सुर्यभान हनुमंत 


मु . तळेगांव पो .टोकवाडी ता . परळी- वै 


सोसायटी मतदार संघ ( सर्वसाधारण ) 


३ । 


नायबळ भाऊसाहेब वामनराव 


मु . पो . जयगांव ता . परळी - वै 


सोसायटी मतदार संघ ( सर्वसाधारण ) 


मुंडे विजय त्रिंबक 


मु .मांडेखेल पो .नागापूर ता . परळी- वै 


सोसायटी मतदार संघ ( सर्वसाधारण ) 


५ । पौळ राजाभाऊ यादवराव 


सोसायटी मतदार संघ ( सर्वसाधारण ) 


मु . रामेवाडी पो . पोहनेर ता . परळी- वै 
मु . पो .नंदागौळ ता . परळी- वै 


गित्ते व्यंकटी परमेश्वर 


सोसायटी मतदार संघ ( सर्वसाधारण ) 


मु .लिंबोटा पो .पांगरी ता . परळी- वै 


मुंडे सुर्यकांत रामकृष्ण 
गुटे सिंधुबाई मदन 


मु . कासारवाडी पो .मिरवट ता .परळी- वै 


जाधव भाग्यश्री संजय 


मु . पो . गोवर्धन हि . ता . परळी- वै 


सोसायटी मतदार संघ ( सर्वसाधारण ) 
सोसायटी मतदार संघ ( महिला ) 
सोसायटी मतदार संघ ( महिला ) 
सोसायटी मतदार संघ ( इतर मागासवर्ग ) 
सोसायटी मतदार संघ (विजा/ भज ) 


शिंदे शिवाजी बाबुराव 


मु . लोणी पो .दाऊदपुर ता .परळी- वै 


फड राजेभाऊ श्रीराम 


मु . पो . कन्हेरवाडी ता . परळी- वै 


१२ | फड स्वाती माणिक 


मु . पो .कन्हेरवाडी ता . परळी- वै 


ग्रामपंचायत मतदार संघ ( सर्वसाधारण ) 


१३ | ढाकणे जिवराज मारोती 


मु . अस्वलंबा पो .नागापुर ता . परळी - वै 


ग्रामपंचायत मतदार संघ ( सर्वसाधारण ) 


१४ | घाडगे सिमिता रामकिसन 


मु . दौनापुर पो . नागापुर ता . परळी- वै 


ग्रामपंचायत मतदार संघ ( अनुसूचित जाती/ जमाती ) 


१५ | गडदे महानंदा ज्ञानोबा 


मु. पो . बोधेगांव ता . परळी - वै 


ग्रामपंचायत मतदार संघ ( आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलघटक ) 


१६ | लोहिया जुगलकिशोर रामपालजी | मु. पो . थर्मल रोड परळी वै. ता . परळी- वै . 


| व्यापारी मतदार संघ 


१७ | मुंडे सुरेश मदनराव 


मु . पो . कन्हेरवाडी ता .परळी- वै 


व्यापारी मतदार संघ 


१८ | चाटे मारोती ज्ञानोबा 


मु . पो . मांडवा ता . परळी - वै 


हमाल मापाडी मतदार संघ 


बीड , ०५ जून २०१७. 


एस . पी . बडे, 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बीड. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून १५- २१ , २०१७ : ज्येष्ठ २५-३१ , शके १९३९ 


१०२३ 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, यांजकडून 


आदेश 


क्र .२०१७/ एमएजी- १/ सीआर- ७.- ज्याअर्थी पोलीस अधिक्षक , उस्मानाबाद 
यांनी त्यांचे गोपनिय पत्र जा .क्र .जिविशा/बंदी आदेश/२६१५/ २०१७ उस्मानाबाद 
दि .१८ /०५/ २०१७ अन्वये उस्मानाबाद जिल्ह्यात खालील प्रमाणे कार्यक्रम 
आयोजित असल्याचे कळविले आहे . 

१. दि .२८/ ०५/ २०१७ रोजी पासून मुस्लीम धर्मियांचा पवित्र रमजान 
महिना आरंभ होत आहे . 


उस्मानाबाद , उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या कोणत्याही सडकेवर किंवा सार्वजनिक 
ठिकाणी एका ठिकाणी पाच किंवा अधिक व्यक्तींना एकत्रित येण्यास 
किंवा मिरवणुका काढण्यास मनाई करीत आहे आणि असेही आदेशीत 
करीत आहे की , शासकिय कामावरील कोणतेही पोलीस अधिकार , कर्मचारी 
किंवा शासनाचे अधिकारी , कर्मचारी , अंत्य यात्रा, धार्मिक कार्यक्रम यास 
हे आदेश लागू राहणार नाहीत . उक्त कालावधीत मिरवणुकांना/ सभांना 
परवानगी देण्याचे अधिकार पोलीस अधिक्षक , उपअधिक्षक , मंडळ पोलीस 
निरीक्षक, पोलीस उपनिरीक्षक यांना राहतील . 


२ . दि . २८ /०५/ २०१७ रोजी महाराणा प्रताप जयंती व लोकसेवा आयोगामार्फत 
दुय्यम निरीक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क , गट क ( पुर्व ) परीक्षा आयोजित आहे . 


हे आदेश उस्मानाबाद जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक २६/ ०५/ २०१७ चे ०६.०० 
पासून ते दिनांक ०४/०६/ २०१७ चे २४ .०० वाजेपावेतो ( दोन्ही दिवस 
धरुन ) अंमलात राहतील . 

हे आदेश आज दिनांक २५/०५/ २०१७ रोजी माझे सही व या कार्यालयाचे 
शिक्क्यानिशी निर्गमित केले आहेत . 


३. विविध पक्ष व संघटना यांच्या वतीने त्यांच्या विविध मागण्यासाठी 
मौर्चे, शेतकरी आत्महत्या या कारणामुळे अचानकपणे आंदोलनात्मक 
कार्यक्रम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


उस्मानाबाद , २५ मे २०१७ 


दुर्वाचनिय , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , उस्मानाबाद . 


४ 
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 


त्यामुळे वरील प्रमाणे सण , उत्सव तसेच आंदोलनात्मक कार्यक्रम 
शांततेत व सुरळीत पार पडण्याकरीता तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधीत 
राहणेसाठी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ ( १९५१ चा अधिनियम २२ ) 
चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर 
करुन , मी अपर जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद , याद्वारे असे आदेश देत 
आहे की , शासकीय कर्तव्ये पार पाडणाऱ्या व्यक्ती खेरीज अन्य कोणत्याही 
व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास तसेच 
निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालय / अर्जस्विकृती ठिकाण , मतदान 
केंद्र व मतमोजणी केंद्र : 


१) शस्त्र , लाठ्या , काठ्या ,बंदुका , तलवारी , चाकू , रिव्हॉल्वर इत्यादी 
जवळ बाळगता येणार नाहीत . 

२) ज्या शारिरीक इजा करणेस कारणीभूत ठरतील किंवा सहज 
बाळगता येतील अशा वस्तू जवळ बाळगता येणार नाहीत . 


अधिसूचना कलम ११ 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्र . २०१७/ भूसंपादन/सिआर-०५ ज्या अर्थी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड( इ ) च्या 
परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात 
आलेली अधिसुचना , महसुल व वन विभाग शासन अधिसुचना क्र . एम . 
आय . एस .- ११/ २०१४ /सिआर- ७७ ( भाग- २)/ अ - २ दिनांक ११ / ०९ / २०१५ 
( यात या पुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसुचना असा करण्यात आला आहे ) 
याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड 
( झेड ऐ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखादया 
जिल्हयातील १०, ००० हेक्टर अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन 
करण्याच्या संबंधात अशा जिल्हयाचाजिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याने मानण्यात येईल . 


३) कोणतेही क्षार, द्रव पदार्थ, स्फोटके जवळ बाळगता येणार नाहीत . 

४) दगड , क्षेपणास्त्रे , किंवा प्रवर्तक क्षेपणास्त्रे जवळ बाळगता येणार 
नाहीत किंवा ठेवता येणार नाहीत , वाहून नेता येणार नाहीत . 

५) कोण्याही व्यक्तिस आवेशी भाषणे, अंगविक्षेप , विडंबनात्मक नकला 
करता येणार नाहीत . 


६ ) सभ्यता किंवा नितीमत्ता यास बाधा येईल अशी किंवा अराजकता 
माजेल अशी चित्रे , नकाशे , घोषणा फलके , चिन्हे किंवा अशी कोणतीही 
वस्तु जवळ बाळगता येणार नाही . 


७ ) व्यक्तीचेकिंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे/ प्रतिमाचे प्रदर्शन करता येणार नाही . 


८ ) व्यक्ती किंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजून दूखविण्याच्या उद्देशाने 
वाद्य वाजवणार नाहीत , सभा घेणार नाहीत . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
उस्मानाबाद जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमिनीच्या ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश उक्त जमिन असा करण्यात आला आहे) संपादनाची कार्यवाही 
ही मा . सर्वोच्च न्यायालय , नवि दिल्ली यांचे सिव्हील अपिल क्र . १७४८ 
१७४९/ २००५ मधील दि . १७/०२/ २०१६ रोजी पारीत केलेल्या आदेशाचे 
अनुषंगाने शासनाच्यावतिने मा . सर्वोच्च न्यायालय , नवि दिल्ली येथे 
दाखल केलेल्या पुनर्विलोकन याचिका डायरी क्र . २६२१८ / २०१६ मध्ये जे 
काही आदेश पारीत होतील त्या आदेशांचे अधिन राहुन सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देया उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा 
करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासणची 
शक्यता आहे असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे , आणि म्हणूनच उक्त अधिनियमांच्या 
कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे सुचित 
करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 


हे आदेश उस्मानाबाद जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक २६/०५ / २०१७ चे ०६.०० 
पासून ते दिनांक ०४/ ०६ / २०१७ चे २४.०० वाजेपावेतो ( दोन्ही दिवस धरुन ) 
अंमलात राहतील . 
__ आणखी असेही आदेश देत आहे. की , सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्थेसाठी 
खालील आदेश पाळणे अत्यावश्यक आहे . त्याअर्थी मुंबई पोलीस अधिनियम 
१९५१ ( १९५१ चा कायदा २२ ) चे कलम ३७( ३) प्रमाणे मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन , मी अपर जिल्हादंडाधिकारी 


१०२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून १५ -२१ , २०१७ : ज्येष्ठ २५ -३१ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपाबाबत विवरण . 
प्रकल्पाचे नावं :- मौजे उस्मानाबाद ता . जि . उस्मानाबाद शहरातून 
जाणाऱ्या राज्य मार्गासाठी भूसंपादन प्रस्तावाबाबत . 
प्रकल्पाचे वर्णन :- मौजे उस्मानाबाद ता . जि . उस्मानाबाद शहरातून 
जाणाऱ्या राज्य मार्गासाठी भूसंपादन प्रस्तावाबाबत . 


समाजाला मिळणारे लाभ :- मौजे उस्मानाबाद ता . जि . उस्मानाबाद 
शहरातून जाणाऱ्या राज्य मार्गासाठी भूसंपादन प्रस्तावाबाबत . 


अनुसूची तीन 


बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे . 
सदरच्या प्रकरणी विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती 

निरंक . 


आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचे विस्थापन 
होणार नाही ) 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे . 

___ ज्या अर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुर्नवसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे ( सदर प्रकल्पात 
पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करण्याची आवश्यकता नाही.) 

त्याअर्थी, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम चार अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसुचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार 
निर्माण करणार नाही . 

परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर,जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु , अणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीच्या 
बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यास त्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( २) नुसार 
जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क नियम महाराष्ट्र २०१४ ( यात यापुढे 
ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे .) यांच्या नियम १० 
च्या उप नियम ( ३) व्दारे घोषित करण्यत येत आहे. 


अनुसूची चार 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अधिकाऱ्याने दिलेला 

सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) 


मा . जिल्हाधिकारी तथा समुचीत शासन , जिल्हा उस्मानाबाद यांचे 
आदेश क्र . २०१६/ भूसंपादन /कक्ष- १/ सीआर -१६ दि .०१/ १२/ २०१६ मध्ये 
सदरच्या प्रकरणी कलम ४ ते १० च्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यास 
तसेच पुनर्वसन आणि पुर्नस्थापना योजना तयार करण्यास सुट देण्यात 
आलेली आहे . 


अनुसूची पाच - नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
___ अ - प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम - 

निरंक . 


ब - प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता - निरंक . 


क - ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 

अधिसुचनेचा तपशील - निरंक . 
टिप- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन 


अधिकारी , उस्मानाबाद यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक - ३१/ ०५/ २०१७ 
ठिकाण - उस्मानाबाद . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका 
यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , 
उस्मानाबाद , जिल्हा उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित केले आहे . 

अनुसूची एक 

जमिनीचे वर्णन 
मौजे उस्मानाबाद , ता . उस्मानाबाद , जि . उस्मानाबाद 
अ .क्र . भूमापन किवा अंदाजित क्षेत्र | शेरा 

गट क्रमांक | हे . आर मध्ये 
३५४/ ३ 

० .२७ 

मौजे उस्मानाबाद 
ता . जि . उस्मानाबाद 
शहरातुन जाणा- या 
राज्य मार्गासाठी 

भूसंपादन 
एकूण क्षेत्र 

० . २७ 


डॉ . चेतन गिरासे , 
उपविभगीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, उस्मानाबाद . 


प्रकाशक, मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापानमा 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३ रे, राजपत्र क्र . १२ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जून १५ - २१, २०१७ : ज्येष्ठ २५-३१, शके १९३९ 


[ किंमत : 0. 00 रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ- औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


( भाग चार -ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 

शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 
टीप :- प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक 
आहेत . 


ळक अ 


। राजपत्रात छ 


कि 


जालना नगर परिषद याजंकडून 

जाहिर सुचना 


( महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम - 

३७ अन्वये फेरबदल ) 


सदर दक्षिण - उत्तर १५.० मी . रुंद रस्त्याबाबत व्यवस्थेबाबत 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ , भूखंडधारक व रस्ता मागणी 
करणारे नागरीक यांची मुख्याधिकारी नगर परिषद जालना यांनी 
एकत्रित बैठक घेवून रस्त्याच्या पर्यायी व्यवस्थेबाबत व सुसाध्यतेबाबत 
शहानिशा करुन पर्यायी रस्ता दर्शविणेसाठी तसेच नगर परिषदेच्या 
हद्दीमधील अस्तित्वातील कारखाण्याच्या हद्दीपुरता व एम . आय . डी . सी . 
हद्दीमधील अस्तित्वातील कारखान्याच्या हद्दीपुरता सदर दक्षिण - 
उत्तर १५.० मी . रुंद रस्ता वगळणेबाबत त्यांच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र 
प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७ अन्वये 
कार्यवाही करुन सदर एकत्रित प्रस्ताव शासनास मंजुरीस्तव सादर 
करावा . 


जा . क्रं . जानप/ नरवि / २०१७/ २८३३ .- जालना शहराची भागशः 
क्षेत्रासाठीची द्वितीय सुधारीत विकास योजना शासन अधिसुचना क्रं . 
टिपीएस -२९१२/ १०९१/ सीआर- १८१( बी )/ २०१२ नवि -३० दि . ०२/ ०४/ 
२०१३ अन्वये मंजुर असुन ती अंमलात आलेली आहे. 

त्यानंतर जालना शहराची उर्वरित भागशः क्षेत्रासाठीची पुर्नप्रसिध्द 
द्वितीय सुधारीत विकास योजना शासन अधिसुचना क्रं . टिपीएस 
२९१४/ ५५६३ /सीआर -२०१/ २०१४ नवि - ३० दि . २४/ ०९ / २०१५ अन्वये 
मंजुर असुन ती अंमलात आलेली आहे . 


त्याअर्थी जालना नगर परिषदेने तीच्या सर्वसाधारण सभेमधील 
ठराव क्रं . ३८ दि . १४/ १०/ २०१६ अन्वये सदर शासनाचे सुचनेच्या 
अनुषंगाने मंजुर द्वितीय सुधारीत विकास योजनेमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक 
व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे ३७ अन्वये खालील प्रमाणे 
फेरबदल प्रस्ताव कार्यान्वीत करण्याचे ठरविलेले आहे . 


फेरबदल 


__ या मंजुर पुर्नप्रसिध्द सुधारीत विकास योजनेमध्ये ईपी २९ ( २) 
नुसार १५.० मी . रुंद उत्तर - दक्षिण रस्ता ( ग . नं . ४८ , ४९ ) मधुन 
प्रस्तावित करण्यात आलेला आहे . आणि ज्या अर्थी शासन नगर 
विकास विभागाचे पत्र क्रं . टिपीएस - २९१४/ ५५६३/ प्र . क्रं . - ३०४/ 
२०१५ नवि - ३० दि . ३० / ०९ / २०१६ अन्वये नगर परिषदेस खालील 
प्रमाणे सुचित केलेले आहे . 
औ . भाग १ अ - १२ 


नगर परिषदेच्या हद्दीमधील अस्तित्वातील कारखान्याच्या 
हद्दीपुरता व एम . आय. डी . सी . हद्दीमधील अस्तित्वातील कारखान्याच्या 


२९ 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून १५ -२१ , २०१७ : ज्येष्ठ २५ -३१, शके १९३९ 


भाग १ अ - पुरवणी 


By President Municipal Council Jalna 


हद्दीपुरता उत्तर - दक्षिण १५ .० मी रुंद विकास योजना प्रस्तावित 
रस्ता वगळण्यात यावा व त्यासाठी खालील तीन पर्यायांचा विचार 
करावा. 


PUBLIC NOTICE 


(Modification proposal under section 37 of 
Maharashtra Regional and Town Planning Act 


___ 1966) 


JMC / TPS /2833/2017. 


पर्याय क्रं . १ : 

रेल्वेलाईन लगत असलेला २४ .० मी . रुंद विकास योजना 
रस्ता हा भाग्यलक्ष्मी स्टील इंडस्ट्री समोरुन येणाऱ्या विद्यमान १२ .० 
मी . रुंद रस्त्यावरुन पोहोच उपलब्ध होतो व या १२.० मी . रुंद 
रस्त्याला एम . आय. डी . सी . च्या रेखांकनातून १८ .० मी . रुंद रस्त्यावरुन 
पोहोचे उपलब्ध होत आहे . यावरुन एम . आय . डी . सी . च्या हद्दीतुन । 
औरंगाबाद रोड येथील अभियांत्रिकी महाविद्यालयात असलेल्या रस्त्यास 
जोडता येईल . 


Government has sanctioned the second 
revised development plan for part area for jalna city 
vide government notification No. TPS 2912 / 1091/ 
CR- 811 ( B)/ 2012 / UD- 30 Dt. 02. 04. 2013. This 
development plan is come into force . 


पर्याय क्रं . २ : 


There after government has sanctioned the 
remaining republished second revised development 
plan for jalna city vide government. 

Notification No . 2914 / 5563 / CR- 201/ 2014/ 
UD -30 Dt. 29.04 .2015 . This development plan is 
come into force . 


ग . नं . १९ च्या उजवीकडे ग . नं . ५९ च्या हद्दीलगत ग . नं . 
६२ मधुन डावीकडून म्हणजे एम . आय . डी . सी . तील रेखांकनातील 
हरित पट्या ऐवजी रस्ता प्रस्तावित करुन अस्तित्वात असलेल्या 
एम . आय . डी . सी . क्षेत्राच्या रेखांकनातील रस्त्यास जोडता येवू शकेल . 
पर्याय क्रं . ३ : 

ग. नं . ४९ च्या सिमेवरुन उत्तरेकडे ग . नं . ५८ च्या शेवटी 
तद्नंतर ग . नं . ६९ च्या पश्चिम सिमेलगत सरळ उत्तरेकडे पुढे ग . 
नं . ६६, ६७, ६८ च्या पूर्व सिमेलगत संपून पुढे पूर्व दिशेच्या दरेगाव 
क्षेत्राच्या हद्दीलगत असलेल्या एम . आय. डी . सी . फेज- १ मधील अस्तित्वात 
असलेल्या ग. नं . ४१ एम. आय . डी . सी . च्या अस्तित्वातील रेखांकनातील 
रस्त्यास मोकळ्या जागेतून सकृत दर्शनी जुळवता येणे योग्य ठरते . 

या तीन पर्यायांपैकी पर्याय क्रं . १ व २ हे एम . आय. डी . सी . 
च्या मंजुर व विकसित रेखांकनाशी सुसंगत ठरत नाहीत . यापुढे 
त्यांचा विस्तार होणे वैधानिक दृष्ट्या योग्य ठरणार नाही . तिसरा 
पर्याय हा वनविभागातील नाहरकत प्रमाणपत्र घेवून विकसित होऊ 
शकेल. 


In this republished second revised sanction 
development of jalna 15 . 0 M wide North - south 
road passing through Gut No. 48 ] 49 is proposed 
vide EP 29 ( ii ) 


And Whereas government in urban development 
Department vide letter No. TPS - 2915 /1566/ CR 
304 /2015 / UD - 30 Dt. 06. 09. 2016 has suggested 
municipal council as below . 


नगर परिषदेने प्रस्तावित केलेले उपरोक्त फेरबदल या 
सुचनेद्वारे नागरीकांच्या अवलोकनार्थ प्रसिध्द करण्यात येत असुन 
ज्या कोणास याबाबत हरकती / सुचना द्यावयाच्या असतील त्यांनी 
सदर सुचना शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
तीस दिवसांचे आंत मुख्याधिकारी नगर परिषद जालना यांचेकडे 
लेखी स्वरुपात द्याव्यात . उपरोक्त कालावधीत प्राप्त होणाऱ्या हरकती 
| सुचनांचाच विचार शासन फेरबदल प्रस्ताव मंजुरीस्तव सादर 
करण्यापुर्वी करण्यात येईल . 
ठिकाण - जालना . 


“ Conduct a consolidated meeting by chief 
office municipal council jalna along with M .I. D . C ., 
Plot holders, people interested for road alignment 
of this north - south 15 . 0 M wide road , for 
alternative road alignment and its perfect possibility . 
Similarly initiate proposal under section 37 of 
Maharashtra regional And Town planning Act 1966 
for deletion of this North - South 15.0 M Wide road 
alignment. Submit the consolidated proposal for 
sanction to government. 

And therefore , jalnamunicipal council vide 
its resolution No . 38 Dt. 14 . 10 . 2016 decided to 
initiate modification suggested by government 
under section 37 ofMaharashtra regional and town 
planning Act 1966 in sanctioned second revised 
development plan as given below . 


दिनांक - २५.०५.२०१७ 


अध्यक्षा 
नगर परिषद जालना . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून १५- २१ , २०१७ : ज्येष्ठ २५- ३१ , शके १९३९ 


39 


Modification 


To delete the 15 .0 m wide proposed 
development plan road alignment to the extent of 
existing industrial premises in municipal limit and 
to the extent of existing industrial plot in M . I. D . C . 
area and for this following three alternatives shall 
be considered . 


Out of these three alternative no. 1 and 2 
are not in accordance with the sanctioned and 
developed layout of M .I. D . C . Therefore these 
alternatives are not considerable in accordance with 
the law road alignment according to third alternative 
can be developed with the consent of forest 
department. 


Alternative 1: 24 .0 M wide development 
plan road alignment parallel to railway line is 
proposed A 12 .0 m wide existing road in front of 
bhagyalaxmi steel industry is approaching to this 
road ? This alignment will approach to road near 
engineering college on Aurangabad road through 
M . I. D .C . limit. 


Notice is hereby published for information 
of the public that if any person has got any 
suggestion / objection to the above modification 
proposed by municipal council shall communicate 
the same in writing to the chief officer,municipal 
council jalna within 30 days from the date of 
publication of this notice in the Maharashtra 
government gazette . The suggestion / objections 
received within the above period will only be 
considered before submitting the modification 
proposal to government for sanction . 


Place - Jalna 


Date - 25 .05 . 2017. 


Alternative 2 : Road alignment can be 
proposed by changing green belt of M .I.D . C . layout 
situated at right side of gut No. 19 , near boundary 
of gut no . 59 & left side gut no . 62 which can be 
connected to existing M .I. D . C . road . 

Alternative 3 : Road alignment can be 
proposed from northern boundary of gut no . 49 to 
end of gutno . 58 and then western boundary of gut 
no . 69 & then towards eastern side of gut no . 66 , 
67 , 68 up to the existing road alignment from 
M .I.D . C . phase-I nearby daregaon village through 
vacant land . 


President 


Municipal Council Jalna. 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


